RNI No . MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून ९- १५, २०१६ / ज्येष्ठ १९- २५ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २६, किंमत : रुपये १४. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 
जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल २/ म. आ ./ कडवई/ १२६८ / २०१६. -ज्याअर्थी, 

अधिसूचना 
मौजे कडवई, ता . संगमेश्वर गावातील वादग्रस्त स्मशानभूमी बाबत क्रमांक रा. अ . ५४०३ / २०१५. - श्री . किशोर रा. पेठकर , 
इकडील आदेश क्रमांक उचिशा / पोल २ / म . आ . / कडवई / ८१० / २०१६, 

जिल्हा न्यायाधीश- १, रायगड- अलिबाग यांचा दिनांक १७ ऑगस्ट 
दिनांक ११ मार्च २०१६ अन्वये दिनांक १८ मार्च २०१६ ते दिनांक १५ मे 

२०१५ ते १८ ऑगस्ट २०१५ अशी दोन दिवासांची किरकोळ रजा 
२०१६ या कालावधीकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम 
३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला आहे . 

रद्द होऊन दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ ते २१ ऑगस्ट २०१५ अशी 
___ आणि ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचेकडील जा .क्र . 

५ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
जिविशा/ कडवई/ १६२२१/ २०१६, दिनांक १२ मे २०१६ अन्वये कळविले पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
आहे की , वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याने , 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
वादग्रस्त जागेकरिता दिनांक १६ मे २०१६ रोजीपासून पुढे ६० दिवस , 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश श्री . किशोर रा. पेठकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
लागू करण्याची विनंती केली आहे. 

त्यांची जिल्हा न्यायाधीश - १, रायगड- अलिबाग येथे पुननियुक्ती करण्यात 
___ त्याअर्थी, मी , जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पार्श्वभूमी येत आहे. 
लक्षात घेता मौजे कडवई, ता . सगमेश्वर येथील श्री . नजीर जवळे यांचे 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी 
केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून , दफन करून 

प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . किशोर रा. पेठकर , हे जर 
किंवा अन्य त -हेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड 
१९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक १७ मे २०१६ ते दिनांक १४ जुलै 

अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
२०१६ पर्यंत मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब कडवई येथील 
अधिकृत स्मशानभूमीपैकी वाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी 

श्री . किशोर रा. पेठकर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
देण येथील सं .नं . ५०२, हि .नं . १४ क्षेत्र ०. १६.० या जागेचा वापर 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा. 
__ सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ 
चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 

श्री . म. मोडक , 
सदर आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १७ मे २०१६ रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रोजी दिला. 

दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ . 

रायगड - अलिबाग . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १७ मे २०१६ . 


प्रदीप पी . 
जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी . 


भाग एक ( को .वि. पु.) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९- १५, २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS) 

BRIHAN MUMBAI 


verni 


Order 


(f) Assemblies in or about Law Courts and 
offices of the Government and Local bodies in 
discharge of Governmental or Semi-Governmental 
functions. 

(g ) Assemblies in or about schools , colleges 
and other educational institutions for academic 
activities. 

(h ) Assemblies in factories , shops and 
establishments for normal trade, business and 
callings . 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
their supervisory officers. 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , - 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 


No. CP /XI(6 )/ A . P . /701/(07 )/ 2016 . — Whereas, it 
is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore, I, Sangramsinh Nishandar , 
Deputy Commissioner of Police (Operations) , 
Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred 
upon me by sub - section ( 3 ) of section 37 read 
with sub - section (2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 
1951) do, prohibit : 

(i) Any assembly of five or more persons , 
(ii) Any procession of any persons ; and 

(iii) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments, musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly . 

For the period commencing from 00 -01 
hours on 27th May 2016 and ending at 24 -00 
hours on 10th June 2016 throughout the City 
of Brihan Mumbai. 

The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 

(a ) Marriage /thread naming ceremony , 
assemblies etc. 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematoriums/ burial places . 

(c) Statutory meeting of companies of clubs, 
co -operative societies and other societies and 
associations. 

(d ) Social gathering and meeting of clubs, 
co -operative societies and other societies and 
association to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses, 
theatres or any place of public amusement 
or the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be. 


I, further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media 
of whatever form available . 


Given under my hand and seal this 24th May 
2016 . 


SANGRAMSINH NISHANDAR , 
Deputy Commissioner of 
Police (Operations ), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ९ - १५ , २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५, शके १९३८ 


३ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE 

(RAILWAYS ), MUMBAI 


Order 


2 . If any persons goes armed with such article 
or carrying any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
seized from him by any police officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government. 


( 3 ) Any assembly , program , public meeting or 
procession of five or more than five persons in a 
public place , without due permissions is prohibited . 


No.CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 
2016 - 11. — Whereas , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety 
in Mumbai Railway Police Commissionerate , 
I, Madhukar Pandey , Commissioner of Police 
Railways, Mumbai in exercise of the powers 
conferred upon me under sub -sections ( 1), (2 ) 
and ( 3 ) of section 37 of the Bombay Police Act, 
1951, (Bom . XXII of 1951) do hereby prohibit the 
following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00 .01 hours 
of 7th June 2016 to 24 . 00 hrs. on 21st June 
2016 : 

( 1) The carrying of arms, cudgels, swords , 
spears, bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical 
harms (violence ). Save for such firearms where 
license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority . 

(2 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive . 

(3) The carrying , collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles. 

(4 ) The exhibition of persons or corpses or 
figures of effigies thereof. 


4 . This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties, to 
carry weapons. The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc ., employed on watch - n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 " , feet . 


5 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned . — 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty, forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 


(5 ) The public utterance of cries, singing of 
song, playing of music. 


6 . I further direct that this order shall be 
published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof 
in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , 
loudspeakers or megaphone, as well as publishing 
through media . 


Given under my hand and seal this 31st May, 
2016 . 


(6 ) Delivery of harangues , the use of 
gestures or mimetic representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures, symbols , playcards or any other object 
or thing which may in the opinion of any 
police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend 
to over- throw the state . 


MADHUKAR PANDEY , 
Commissioner of Police , 

Railways, Mumbai. 


ATT John ( aol. 19 . 7.) — 837 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९- १५, २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS) , 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


2 . If any person goes armed with such article 
or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
be seized from him by any Police Officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government. 


3 . This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties, to 
carry weapons. The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc., employed on watch -n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 %, feet. 


No. CP /XI(6 )/ L . W . 7702/(5 )/ 2016 . — Whereas, 
I consider it necessary for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai. 
I , Sangramsinh Nishandar , Deputy Commissioner 
of Police , (Operations) Brihan Mumbai in exercise 
of the powers conferred upon me under sub 
sections ( 1) and (2 ) of section 37 read with 
sub -section (6 ) of section 2 and sub -section (2 ) of 
section 10 of the Maharashtra Police Act , (Mah . 
XXII of 1951) do hereby Prohibit the following 
acts throughout Brihan Mumbai for the period 
from 00 -01 hours of 28th May 2016 to 24 -00 hrs. on 
26th June 2016 : 

( 1) The carrying of arms, cudgels , swords, 
spears, bludgeons, unlicensed guns , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical 
harm (violence). Save for such firearms where 
license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority . 

( 2 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive. 

(3 ) The carrying, collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles 

(4 ) The exhibition of persons or corpses or 
figures or effigies thereof. 

(5 ) The public utterance of cries, singing of 
songs, playing of music . 

(6 ) Delivery of harangues , the use of 
gestures or mimetic representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures , symbols, placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any 
police officer posted in Brihan Mumbai City 
Police , offend against decency or morality or 
undermine the security of or tend to over 
throw the State . 


4 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 


5 . I further direct that this order shall be 
published and promulgated in Brihan Mumbai 
by affixing copies thereof in conspicuous public 
places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones, as well as publishing 
through media of whatever from available . 


n 


Given under my hand and seal this 24th May , 
2016 . 


SANGRAMSINH NISHANDAR , 
Deputy Commissioner of 
Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ९ - १५ , २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५, शके १९३८ 


५ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मे २०१६ 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ . 

क्रमांक टीपीबी. ४३१५ / ११२७ /प्र.क्र .१८८ / २०१५ / नवि- ११ . 
ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या डी प्रभागाची विकास योजना (यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे.), 
शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टिपीबी ४३९० / 
१९० / नवि -११ ( आरडीपी), दिनांक ६ जुलै १९९१ अन्वये महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६(यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१ (१) खालील 
तरतुदीनुसार मंजूर झाली असून, ती दिनांक १६ सप्टेंबर १९९१ पासून 
अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे मुंबई 
मेट्रो रेल्वेची योजना विशेष हेतू वाहन कंपनी मुंबई मेट्रो कार्पोरेशन 
लिमिटेड ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा केलेला 
आहे ) यांचे माध्यमातून राबवित आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, ताडदेव, भूकर क्र . ७० ही जमीन ऑडिओव्हीज्युअल 
ट्रेनिंग सेंटर यासाठी आरक्षित तसेच म्युनसिपल प्राथमिक शाळा 
क्रिडांगणासाठी निर्देशित आहे. उक्त प्राधिकरणाने अशी विनंती केलीली 
आहे की, ताडदेव , भूकर क्र . ७० मधील क्रिडांगणाचेनिर्देशित असलेल्या 
क्षेत्रापैकी ५५४ चौ . मी . क्षेत्र ( ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा 
करणेत आलेला आहे) मेट्रो लाईन III च्या भुयारीमार्गावरील ग्रँट रोड 
स्टशनसाठा आवश्यक आहे. त्यामुळे सदर क्षेत्र हे मेट्रो रेल स्टेशन 
आणि अनषंगिक वापर करिता आरक्षित करावे अशीही विनंती केलेली 
आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात 
घेता, शासनाचे असे मत झाले आहे की , उक्त क्रिडांगणाचेनिर्देशनामधून 
वगळून मेट्रो रेल स्टेशन आणि अनुषंगिक वापर याकरिता आरक्षित 
करणेसाठी तातडीने उक्त विकास योजनेमध्ये फेरबदल ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख प्रस्तावित फेरबदल असा खाली नमूद केलेप्रमाणे करण्यात 
आला आहे ) करणे आवश्यक झालेले आहे. 

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात 
घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट- कलम (१कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर 
करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७, पोट कलम (१कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही 
व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 
दिनांकापासून एक महिन्याचे मुदतीमध्ये सूचना / हरकती मागविण्यासाठी, 
सूचना प्रसिद्ध करीत आहे ; 


शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की , प्रस्तावित 
फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती / सूचना शासन राजपत्रात सदर 
सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक 
नगररचना , बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस , ई- ब्लॉक , आझाद मैदान , 
महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात 
याव्यात , उप संचालक , नगररचना, बृहन्मुंबई यांच्याकडे सदरच्या 
कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ च्या पोट -कलम (१कक ) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल . 

प्रस्तावित फेरबदल 
“ ताडदेव येथील भूकर क्र . ७० मधील क्रिडांगणाचेनिर्देशनामधील 
५५४. ०० चौ . मी . क्षेत्र वगळून मेट्रो रेल स्टेशन आणि अनुषंगिक 
वापर याकरिता नकाशावर दर्शविलेप्रमाणे आरक्षित करणेसाठी प्रस्तावित 
करणेत येत आहे. ” 

प्रस्तुत सूचना व प्रस्तावित फेरबदलाचा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ 
कार्यालयीन दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये खालील ठिकाणी उपलब्ध 
राहील . 

( १) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण , 
वांद्रे-कुर्ला संकुलन , वांद्रे ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०५१. 
__ ( २) उप संचालक , नगररचना , बृहन्मंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, 
ई- ब्लॉक , आझाद मैदान , महानगरपालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ . 
___ ( ३ ) प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन ) , बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका, महापालिका मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ . 
सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. 
maharashtra. gov .in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर द. गिरोल्ला, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ९ - १५ , २०१६/ ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building, Mantralaya , 
Mumbai 400 032, dated 23rd May 2016 . 

Notice 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 
1966 . 

No. TPB . 4315 / 1127 /CR - 188 / 2015 /UD - 11. 
Whereas, the Development Plan of “ D ” Ward of 
Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the 
said Development Plan ” ) has been sanctioned by 
the Government in the Urban Development 
Department under section 31( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act. 
1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) 
vide Notification No. TPB . 4390 / 190 / UD - 11 (RDP ) 
dated 6th July 1991 so as to come into force with 
effect from the 16th September1991 ; 


Notice for inviting suggestions and objections from 
any person with respect to proposed modification , 
as required by clause (a ) of sub -section ( 1AA ) of 
Section 37 of the said Act. within period of one 
month from the date of publication of this Notice 
in the Maharashtra Government,Gazette . 

Any objections/ suggestions in respect of the 
proposed modification may be forwarded before the 
expiry of one month from the date of publication 
of this Notice in the Maharashtra Government 
Gazette, to the Deputy Director of Town Planning, 
Greater Mumbai, having his office at ENSA 
Hutments, E -Block , Azad Maidan , Mahapalika 
Marg, Mumbai 400 001. Any objection or 
suggestion , which may be received by the Deputy 
Director of Town Planning ,GreaterMumbai within 
the said period shall be dealt with in accordance 
with the provisions of the said sub -section ( 1AA ) 
of Section 37 of the said Act . 

PROPOSED MODIFICATION 


And whereas, the MumbaiMetropolitan Region 
Development Authority is implementingMumbai 
Metro Master plan through Special purpose 
Vehicle Company Mumbai Metro Corporation 
Limited (hereinafter referred to as “ the said 
Authority ” ) ; 

And whereas, land bearing C . S . No. 70 of 
Tardeo , which is reserved for Audiovisual Training 
Centre and designated for Municipal Primary 
School and Play Ground in the said Development 
Plan , and the said Authority has requested that 
the land admeasuring about 554 Sq.mtr . out of 
C .S .No. 70 of Tardeo , designated for Play Ground 
( hereinafter referred to as “ the said land ” ) is 
required for underground Metro Station namely 
Grant Road on Metro line- III and also requested 
to reserve the said land for Metrorail Station and 
allied users in the said Development plan ; 

And whereas, considering the above facts and 
circumstances, the State Government is of opinion 
that it is necessary to carry out urgently 
modification to the said Plan , to reserve the said 
land for the purpose of Metrorail Station and allied 
users (hereinafter referred to as “ the proposed 
modification ” and more specifically mentioned 
below . 

Now , therefore , after considering the above 
facts and circumstances and in exercise of powers 
vested in it under sub -section ( 1AA ) of Section 37 
of the said Act, and all other powers enabling it in 
this behalf , the Government hereby publishes a 


“ The area admeasuring about 554 Sq.mtr. of 
land bearing C .S .No. 70 , which is designated for 
Play Ground is proposed to be reserved for 
Metrorail Station and allied users as shown on the 
plan attached herewith .” 

A Notice and Plan showing the proposed 
modification shall be kept open for the inspection 
by the general public during the office hours on 
all working days at following places : 

( 1 ) Office of the Metropolitan Commissioner , 
Mumbai Metropolitan Region Development . 
Authority , Bandra Kurla Complex , Bandra (East ), 
Mumbai 400 051. 


( 2 ) Office of the Deputy Director of Town 
Planning ., Greater Mumbai, having his office at 
ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , 
Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 

( 3 ) Office of the Chief Engineer (Development 
Plan ) Municipal Corporation of Greater Mumbai, 
Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 


This Notices hall also be available on the 
Government of Maharashtra website www . 
maharashtra .gov .in . 

By order and in the name of the Governor 
of Maharashtra , 

KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ९- १५ , २०१६/ ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ ७ । 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
आदेश 

__ अधिसूचना 
क्रमांक ठाआ/विशा /विधान परिषद निवडणूक / मनाई आदेश / ९ / 

क्रमांक रा. अ. ६२१४/ २०१५. – श्रीमती एस . एस . जैन , 

सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उरण यांचा दिनांक १९ ऑक्टोबर 
२०१६ . - ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अधिसूचनेनुसार भारत निवडणूक 

२०१५ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ अशी ३ दिवसांची अर्जित 
आयोगाने महाराष्ट्र विधानपरिषद द्वारे ठाणे स्थानिक प्राधिकारी मतदार 

रजा दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे प्रशिक्षण पूर्ण झालेनंतरपासून 
संघाची द्विवार्षिक निवडणूक २०१६ चा कार्यक्रम जाहीर केला आहे . 

ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
आदर्श आचारसंहिता दिनांक ४ मे २०१६ रोजी मध्यरात्री १२-०० 

मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पासून लागू झालेली असून दिनांक ३ जून २०१६ रोजी मतदान व 
दिनांक ६ जून २०१६ रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर करावयाची 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे ; 

श्रीमती एस. एस . जैन , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 

सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र विधानपरिषद द्वारे ठाणे स्थानिक प्राधिकारी 

येत आहे . 
मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणुकीच्या मतदान केंद्र व मतमोजणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
केंद्रांवर शांतता व सुरक्षितता राखण्याच्या दृष्टीने सदर ठिकाणी योग्य 

प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एस . जैन , हे अधिकारी 
तो प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते . 

जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी 
__ त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत, मी , परम बीर सिंह , पोलीस आयुक्त , न्यायाधीश , क . स्तर , उरण ह्या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
ठाणे मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१ ) राहिल्या असत्या . 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस श्रीमती एस . एस . जैन , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आयुक्तालयाचेहद्दीतील महाराष्ट्र विधानपरिषदद्वारे ठाणे स्थानिक प्राधिकारी आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणुकीच्या मतदार संघातील सर्व मतदान उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. बी . 
केंद्र व मतमोजणी केंद्र इमारतींच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात चव्हाण, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, उरण यांचेकडे राहील . 
खालील व्यक्तींशिवाय अन्य व्यक्तीस प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात 
येत आहे : 

श्री . म. मोडक , 
रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
( १) नियुक्त केलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी/निरीक्षक ; 

दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ . रायगड - अलिबाग . 
( २) मतदान/ मतमोजणी अधिकारी/ कर्मचारी ; 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
( ३) मतदार ( मतदानाचे दिवशी) ; 

अधिसूचना 
( ४ ) प्रत्येक उमेदवार त्यांचे सोबत एकावेळी एकच निवडणूक 

क्रमांक रा . अ. ६२१५ / २०१५ . श्री . म. प्र. सराफ , दिवाणी 
प्रतिनिधी ; 

न्यायाधीश , क . स्तर , खालापूर यांचा दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१५ ते 
( ५ ) निवडणुकीशी संबंधित कामावर असलेले अधिकारी व दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
कर्मचारी ; 

१७ ऑक्टोबर २०१५ कार्यालयीनवेळनंतर ते दिनांक 

२३ ऑक्टोबर २०१५ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
( ६) मतदारांचे कडेवर असलेले लहान मुल (मतदानाचेदिवशी) ; 

परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
( ७) ज्या व्यक्तीस मदतीशिवाय चालता येत नाही किंवा मत देता 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
येत नाही अशा अंध किंवा अपंग व्यक्तीला सोबत करणारी व्यक्ती 

श्री . म . प्र. सराफ , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
( मतदानाचेदिवशी). 

दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, खालापूर म्हणून 

ती करण्यात 
सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील महाराष्ट्र विधानपरिषद येत आहे . 
द्वारे ठाणे स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणुकीच्या महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्र इमारतींच्या परिसरात दिनांक १ जून । प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . म. प्र . सराफ , हे अधिकारी 
२०१६ रोजी चे ००-०१ पासून ते दिनांक ६ जून २०१६ रोजी चे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , 
२४ -०० वाजेपर्यंत अथवा मतमोजणी प्रक्रिया संपुष्टात येईपर्यंत अंमलात क .स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले 
राहील . 

असते . 

श्री . म. प्र. सराफ , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . सी . 
सदरचा आदेश दिनांक ३० मे २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्याने जोशी, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, खालापूर यांचेकडे 
दिलेला आहे . 

राहील . 

श्री . म . मोडक, 
परम बीर सिंह, 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर. 

दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ . रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०१६/ ज्येष्ठ १९ - २५, शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor, Main Building , Mantralaya, 
Mumbai 400 032, dated 24th May 2016. 

NOTIFICATION 
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING 
ACT , 1966. 

No . TPB. 4312/ 109/ CR- 76/ 2016/ UD - 11. 
Whereas, the Development Plan of “ P / S ” Ward 
of Greater Mumbai (hereinafter referred to as 
“ the said Development Plan ”) has been sanctioned 
by the Government in the Urban Development 
Department under Section 31 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) 
vide Notification No. TPB 4392 /5495 / UD - 11 dated 
22nd March 1993 so as to come into force with 
effect from the 11th May 1993 ; 

And whereas, as per the proposal of the said 
Development Plan, the plot bearing C . T . S . 589 ( Pt .) 
of Village Pahadi- Goregaon , earmarked for Arey 

Milk Colony is affected by 18. 30 mtr . wide 
Development Plan Road and included in 
No Development Zone ; 

And whereas, the United Christian Community 
Centre and St . Joseph Church have requested 
constantly to reserve the land admeasuring about 
7500 sq .mtr . of C . T . S . 589 ( Pt .) adjacent to Muslim 
Cemetery for the public purpose of Christian 
Cemetery ; 

And whereas , the Municipal Corporation of 
Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the 
said Corporation ") vide its Resolution No. 1121 , 
dated 29th March 2011 has decided to initiate 
modification to the sanctioned Development Plan 
of “ P/ S " ward and after completing the legal 
procedure under Section 37 ( 1) of the said Act , has 
submitted a modification proposal vide letter dated 
15th September 2011 to the State Government for 
sanction , wherein the said Corporation has 
proposed to reserve the land admeasuring about 
7500 Sq.mtr. of C . T .S . 589 (Pt). adjacent to Muslim 
cemetery for the public purpose of Christian 
Cemetery (hereinafter referred to as “ the said 
modification ” ) ; 

And whereas, after consulting the Director of 
Town Planning , Maharashtra State , the 
Government is of the opinion that the said 
modification should be sanctioned . 

Now , therefore , in exercise of the powers 
conferred by sub - section (2 ) of the Section 37 of 
the said Act , the State Government hereby : 


(A ) Sanctions the said modification as follows : 

“ The land admeasuring 7500 sq.mtr. of 
CTS No.589 ( Pt .) of Pahadi Goregaon, adjacent 
to the Muslim Cemetery is deleted from Arey 
Milk Colony No Development Zone and reserved 
for Christian Cemetery as more particularly 
shown on the plan attached herewith " ; 

( B ) Fixes the date of publication of this 
Notification in the Official Gazette, as the date 
on which the said modification shall come into 
force ; 
__ ( C ) Directs the said Corporation that , inthe 
Schedule of Modifications appended to the 
Notification sanctioning the said Development 
Plan , after the last entry , a new entry as per 
( A ) above shall be added . 

The part plan showing the said sanctioned 
modification shall be kept open for inspection by 
the general public during the office hours on all 
working days in the office of the Chief Engineer 
(Development Plan ), Greater Mumbai Municipal 
Corporation . 

This Notification shall also be published on the 
__ Government website www. maharashtra. gov. in . 

By order and in the name of the Governor 
of Maharashtra, 

KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government. 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनिर / प्रशासन /विलीनीकरण / क . १७ / आदेश / सन २०१५. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ व नियम 
१६ अन्वय प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , राजेंद्र महाजन , जिल्हा 
उप निबंधक सहकारी संस्था , रत्नागिरी आदेश देतो की , श्री समर्थ 
भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपळूण , ता . चिपळूण , 
जि . रत्नागिरी तिचा नोंदणीकृत पत्ता प्रधान कार्यालय एच - १, पटेल 
प्लाझा, पहिला मजला , गुहागर रोड , चिपळूण, जि . रत्नागिरी (विलीन 
करून घेणारी पतसंस्था ) या संस्थेमध्ये श्री महाकाली नागरी सहकारी 
पतसंस्था , म., पोफळी, ता . चिपळूण, जि . रत्नागिरी व श्री सोमेश्वर 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., नांदगाव , ता . चिपळूण, 
जि . रत्नागिरी (विलीन होणाऱ्या पतसंस्था ) या अवसायनातील दोन्ही 
संस्थांना विलीन करून घेऊन या तिन्ही संस्थांचे एकीकरण करण्यास 
मान्यता देत आहे . 
___ तसेच तिन्ही संस्थांच्या विलीनीकरणानंतर संस्थेचे कामकाज 
करण्यासाठी श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., 
चिपळूण , ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी या संस्थेचे विद्यमान संचालक 
मंडळ कामकाज पाहील . 

हा आदेश आज दिनांक १४ जुलै २०१५ रोजी माझे व शिक्क्यानिशी 
पारीत केला आहे. 

राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९- १५ , २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


९ 


जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले . - (१ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( दुसरी सुधारणा) अधिनियम , २०१४ ( महाराष्ट्र अधिनियम ३७/ २०१४ ) 

( २ ) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक एनएपी- २०१६ / प्र. क्र . ७ / टी -१ , 
दिनांक २२ जानेवारी २०१६. 

आदेश 
क्रमांक महसूल /कार्या. ६अ / एलएनए / एसआर/ २०१६. - उपरोक्त संदर्भ क्र . १ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये 
नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ४२अ च्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता व प्रभावीपणा आणण्याच्या दृष्टीने संदर्भ क्र . २ अन्वये 
सुधारणा करण्यात आली आहे . 

नगरपालिका / नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये प्रारुप विकास आराखडा अथवा अंतिम विकास आराखडा तयार करण्यात आलेल्या क्षेत्रात 
भोगवटादार वर्ग एक असलेल्या जमिनींमध्ये नियोजन प्राधिकाऱ्यांनी विकास परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित तहसीलदार यांचेकडून परिशिष्ट 
अ मधील प्रमाणपत्र प्राप्त करून सदर प्रमाणपत्राची नोंद विकास परवानगीमध्ये नमूद करून परवानगी देणे नियोजन , प्राधिकाऱ्यांवर बंधनकारक 
राहील व परवानगीची प्रत संबंधित तहसीदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविणे क्रमप्राप्त राहील . नियोजन प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या विकास 
परवानगीच्या आधारे जमिनीचा भोगवटाधारक संबंधित तलाठी यांचेकडे कलम ४७अ मध्ये नमूद केलेल्या दराप्रमाणे अकृषिक दस्त व रुपांतरण 
कर भरणा करणे बंधनकारक राहील व त्यानंतर विकासकाने परिशिष्ट ब खाली सनद मिळणेसाठी अर्ज जिल्हाधिकारी अथवा प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्याकडे करणे बंधनकारक राहील . 

कलम ४२अ ( १)( ब) नुसार नियोजन प्राधिकरण भोगवटादार वर्ग दोन म्हणून धारण केलेल्या जमिनीच्या संदर्भात विकास परवानगी 
देण्यापूर्वी किंवा वापरात बदल मंजूर करण्यापूर्वी अशा जमिनीच्या भोगवटादाराला संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची ना - हरकत मिळविण्याचेनिर्देश 
देईल . 

उपरोक्त शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबाजणी करणेसाठी खालीलप्रमाणे सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत : 


अनुक्रमांक अधिकार प्रदान अधिकारी पदनाम 


देण्यात आलेले अधिकार 


अधिकार प्रदान क्षेत्र 

( ४ ) 


रत्नागिरी, चिपळूण , खेड , राजापूर 
नगरपरिषद क्षेत्र व दापोली 
नगरपंचायत क्षेत्र . 


तहसीलदार रत्नागिरी, 

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
तहसीलदार चिपळूण , 

यांचेकडील शासन निर्णय 
तहसीलदार खेड , 

क्रमांक एनएपी- २०१६ /प्र.क्र . ७/ टी -१ 
तहसीलदार राजापूर , 

दिनांक २२ जानेवारी २०१६ सोबत 
तहसीलदार दापोली . 

जोडलेल्या परिशिष्ट अ प्रमाणे ना- हरकत 

प्रमाणपत्र देणेबाबत . 
जिल्हाधिकारी / 

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग 
अपर जिल्हाधिकारी 

यांचेकडील शासन निर्णय 
क्रमांक एनएपी- २०१६/ प्र.क्र . ७ / टी - १ 
दिनांक २२ जानेवारी २०१६ सोबत 
परिशिष्ट ब प्रमाणे सनद निर्गमित 

करणेबाबत . 
वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाच्या तारखेपासून तात्काळ करणेची आहे . 


रत्नागिरी , चिपळूण, खेड , राजापूर 
नगरपरिषद क्षेत्र व दापोली 
नगरपंचायत क्षेत्र . 


राधाकृष्णन बी , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


भाग एक ( को .वि .पु.) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९-१५, २०१६/ ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / ठाणे / बि - ७ / का . क . १५६/ अधि . प्रदान / ८६९ / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिलीप उढाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे या आदेशाद्वारे 
ओम साई को - ऑप. क्रेडीट सो .लि ., साई श्रद्धा को - ऑप . हौ . सो.लि ., शास्त्री नगर , नवघर , वसई रोड (प.), ता . वसई, जि . पालघर या 
संस्थेच्या थकित कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकारी यांना विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१ ) व ( २ ) व १९६१ चे नियम १०७, २( एच ) व ( जे ) नियम खालील उप 
नियम ( ३), ( ५), (६ ), ( ७), (९ ), ( १० ), ( ११ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चे नियम १०७( १४ ) अन्वये विक्रीची किंमत कायम 
करण्याचे अधिकार वगळून नियम ( १२ ), (१३), (१५), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ७ मे २०१६ ते दिनांक ६ मे २०१७ पर्यंत खालील अटींस अधिन राहून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रांतील सहकारी कर्ज 
वसुलीसाठी करावयाच्या कार्यावाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे : 

(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २ ) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३) संबंधित संस्थेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूल करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

___ ( ६) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” “ महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त ” तसेच “ एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट / सिव्हील कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 

( ७) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

___ ( ८ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव घरेदीदारास देण्यात येईल . 
तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यांनी जप्त केलेल्या 
मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावांत विकली जाणारा नाही, तोपर्यंत घेऊ नये . 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री . मधुकर गौरू पाटील संचालक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
टीप .- सरचार्जची वसूल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी . 


ठाणे , 
दिनांक ६ मे २०१६. 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९- १५ , २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


११ 


याज 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / ठाणे / बि - ७/ का . क. १५६/ अधि. प्रदान / ९७५ / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिलीप उढाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , ठाणे या आदेशान्वये 
सिंधुदुर्ग नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., वर्धमान नगर , ए-विंग , पहिला मजला, शिवाजी नगर रस्ता , वडवली विभाग , अंबरनाथ ( पू.), 
जि . ठाणे या संस्थेच्या थकित कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २) व १९६१ चे नियम १०७, २( एच ) व ( जे ) नियम 
खालील उप - नियम ( ३), (५ ), (६ ), ( ७), (९), ( १० ), ( ११ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चे नियम १०७( १४ ) अन्वये विक्रीची 
किंमत कायम करण्याचे अधिकार वगळून नियम ( १२), ( १३), (१५ ), (१७) , (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक ७ मे २०१६ ते दिनांक ६ मे २०१७ पर्यंत खालील अटींस अधिन राहून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रांतील 
सहकारी कर्ज वसुलीसाठी करावयाच्या कार्यावाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे : 

( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
(२) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) संबंधित संस्थेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूल करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ६ ) वसली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियक्त ” “ महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त " तसेच “ एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट / सिव्हील कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

(८ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव घरेदीदारास देण्यात येईल. 
तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . त्यांनी जप्त केलेल्या 
मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावांत विकली जाणारा नाही, तोपर्यंत घेऊ नये . 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव हुद्दा 

__ शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


१ श्री. विजय बाबजी राणे मुख्य व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे जिल्हा 
___ टीप . - सरचार्जची वसूल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी. 


ठाणे, 
दिनांक ६ मे २०१६ . 


दिलीप उढाण, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे . 


भाग एक ( को .वि. पु.) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ९- १५ , २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / ठाणे / बि - ६ / का . क. १५६ / अधि .प्रदान / ९७९ / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिलीप उढाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे या आदेशान्वये 
दि जव्हार अर्बन को - ऑप. बँक लि ., जव्हार या बँकेच्या थकित कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व २( ब) व १९६१ चे 
नियम १०७, २(एच ) व ( जे) नियम खालील उप -नियम ( ३), ( ५), ( ६), ( ७), (९ ), ( १० ), ( ११) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ 

चे नियम १०७( १४ ) अन्वये विक्रीची किंमत कायम करण्याचे अधिकार वगळून नियम ( १२ ), (१३ ), ( १५ ), (१७ ), (१८ ) व ( २० ) नुसार 
दिलेल्या दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ पर्यंत खालील अटींस अधिन 
राहून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रांतील सहकारी कर्ज वसुलीसाठी करावयाच्या कार्यावाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे : 

( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) संबंधित संस्थेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूल करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(६ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” “ महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त ” तसेच “ एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट / सिव्हील कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

___ (८ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव घरेदीदारास देण्यात येईल . 
तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यांनी जप्त केलेल्या 
मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावांत विकली जाणारा नाही, तोपर्यंत घेऊ नये . 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


12 


( ४ ) 


१ श्री. नंदकुमार कृष्णमूर्ती नायकर सि . ऑफीसर वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे /पालघर जिल्हा 
२ श्री. प्रदिप मं. भोईर 

सि . ऑफीसर वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे / पालघर जिल्हा 
टीप. -( १) सदरचे आदेश दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ पासून अंमलात येतील . 

( २) सरचार्जची वसुल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी. 


ठाणे, 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे . 


दिनांक १६ मे २०१६ . 


ना 


हुद्दा 


aarsmx5w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९- १५, २०१६/ ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ १३ । 
__ जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि/ कृषिपत / का . क. १५६/ रा. अर्बन / अधिनप्रदान / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , के . आर . धुळप , जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी या अधिसचने अन्वये राजापर अर्बन को - ऑप . बँक लि ., राजापर , जि . रत्नागिरी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६( १ ) 
व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप -नियम ( ३), (५ ) , ( ६) , 
( ७), (९ ), ( १० ), (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), ( १३ ), ( १४), ( १५ ), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस 
अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री . शेखरकुमार उत्तम अहिरे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

जिल्हा रत्नागिरी 
श्री . प्रसन्न विनायक मालपेकर 

अकाऊंटंट 

जिल्हा रत्नागिरी 
श्री . लक्ष्मीकांत गणपत पाडाळे सि . ऑफीसर 

जिल्हा रत्नागिरी 
श्री . शैलेंद्र श्रीकांत संसारे सि . ऑफीसर 

जिल्हा रत्नागिरी 
५ श्री . दिलीप शांताराम मांडवकर सि . ऑफीसर 

जिल्हा रत्नागिरी 
श्री . लक्ष्मण गणू म्हात्रे सि . ऑफीसर 

जिल्हा रत्नागिरी 
कुमारी कमल विष्णू चव्हाण ज्यु. ऑफीसर 

जिल्हा रत्नागिरी 
श्री . रमेश भैरू काळे ज्यु . ऑफीसर 

जिल्हा रत्नागिरी 
श्री . दिपक सिताराम बाकाळकर ज्यु . ऑफीसर 

जिल्हा रत्नागिरी 
१० श्री . प्रभात शांताराम पेडणेकर 

ज्यु . ऑफीसर 

जिल्हा रत्नागिरी 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधकांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यांचा हक्क राहिल . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा . 
___ (५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 
__ ( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 
करण्यात येऊ नये . 

( ८ ) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ व नियम , १९६१ 
चे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


9vaa 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ मे २०१६ . 


के . आर . धुळप , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ९ - १५, २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क. १५६/ जनकल्याण / अधिप्रदान/ २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करू. 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये जनकल्याण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मंडणगड, जि . रत्नागिरी, या 
संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा) 
अधिनियम, २०१३ चे कलम १५६ (१ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ 
खालील उप -नियम ( ३), ( ५ ), (६), ( ७), (९), ( १० ), (११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ), (१३), (१४ ), 
( १५ ), (१७ ), (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्ज वसुली 
करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 
( ३ ) 


१ 


श्री . विजय रामचंद्र खैरे 


व्यवस्थापक 


मंडणगड तालुका 


( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधकांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांना नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा. 

(५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 
करण्यात येऊ नये . 

( ८ ) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३, व नियम, १९६१ 
चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ मे २०१६ . 


के . आर. धुळप , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९- १५ , २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


१५ 


रत्ना 


हुद्दा 


( ३ ) 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / अधिप्रदान / २९६६ / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , राजेंद्र महाजन , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी 
संस्था, रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये ब्राम्हण हितवर्धिनी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्था मर्यादित दापोली, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ (१ ) व (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २(एच ) व ( जे ) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम (३), (५ ), (६), ( ७ ), ( ९), (१०), ( ११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३), (१४ ), 
( १५), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्ज वसुलीसाठी 
करावयाच्या कार्यावाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री . माधव अच्युत निजसुरे 

वसुली अधिकारी 

तालुका दापोली 
२ श्री . प्रसाद अवधुत जोशी 

वसुली अधिकारी 

तालुका दापोली 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उप निबंधकांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहिल . 

(३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा. 

(५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

(६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 
करण्यात येऊ नये . 

( ८ ) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ व नियम , १९६१ 
चे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही 


रत्नागिरी , 
दिनांक ४ मे २०१६. 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९ - १५ , २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


हुद्दा 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि/ कृषिपत / का . क. १५६ / अधिप्रदान / २९५१ / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , राजेंद्र महाजन , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी 
संस्था, रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये लक्ष्मी बाळासाहेब नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिपळूण , जि . रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ चे 
कलम १५६ (१ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम 
( ३ ), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ), ( ९ ), (१० ), (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३ ), (१४ ), ( १५ ), ( १७ ), ( १८ ) 
व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाही , 
पुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री . अ . गफूर नुरमहमंद मणेर 

विशेष वसुली अधिकारी 

चिपळूण तालुका 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधकांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहिल . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 
( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर , त्यांचे स्वतंत्र नोदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 

न केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा . 
( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 
करण्यात येऊ नये. 

( ८ ) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ व नियम , १९६१ 
चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी, 
दिनांक ४ मे २०१६. 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९ - १५, २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था के - पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक मुंबई / उनि / केपूर्व/ समिती गठन / २०६० / सन २०१६. - ज्याअर्थी, हरदेवीबाई को .- ऑप. हौ . सो .लि ., गुंफा रोड, जोगेश्वरी ( पूर्व) , 
मुंबई ४०० ०६०. या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमानुसार करण्यात आलेली असून 
संस्था या कार्यालयाच्या वैधानिक कार्यकक्षेत आहे आणि ; 

ज्याअर्थी, संस्थेचे पदाधिकारी यांनी या कार्यालयाला सादर केलेल्या निवडणूकबाबतची माहिती अन्वये या कार्यालयाने शिफारस 
केल्याप्रमाणे मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जुनी मध्यवर्ती इमारत , तळमजला , पुणे यांनी नियुक्त केलेल्या 
प्राधिकृत अधिकारी यांनी संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीची सन २०१६ ते २०२१ या कालावधीकरिता निवडणूक घेऊन तसा अहवाल या 
कार्यालयास सादर केलेला आहे आणि ; 

ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी यांनी संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीची सन २०१६ ते २०२१ या कालावधीसाठी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण 
करून तसा अहवाल दिनांक ९ मे २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये या कार्यालयाकडे सादर केला आहे व सदरच्या अहवालात खालीलप्रमाणे संस्थेचे 
व्यवस्थापक समिती सदस्य निवडून आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे : 


अनुक्रमांक 


पत्ता 


मतदारसंघ 


व्यवस्थपाक समिती 
सदस्यांची नावे 

( २ ) 


मतदानाने / 
अविरोध 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ श्री . हिंगरा धनपतसिंग अमरचंद प्लॉट क्र . १६ , दर्शन व्हयू, हरदेवीबाई को - ऑप. सर्वसाधारण अविरोध 

हौ . सो. लि ., गुंफा रोड, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई- ६० . 
२ श्री . शेट्टी जयंत कृष्णय्या प्लॉट क्र . ५ हेमा निवास , हरदेवीबाई, को - ऑप. सर्वसाधारण अविरोध 

हौ . सो. लि ., गुंफा रोड, जोगेश्वरी ( पूर्व), मुंबई - ६० . 
श्री . माळी किरण पुनमचंद प्लॉट क्र . ८ हर्षा, हरदेवीबाई , को - ऑप. सर्वसाधारण अविरोध 

हौ. सो.लि ., गुंफा रोड , जोगेश्वरी ( पूर्व ), मुंबई- ६० . 
४ श्री. कुलकर्णी प्रफुल्ल विजय प्लॉट क्र . १, हरदेवीबाई को - ऑप. हौ . सो.लि ., सर्वसाधारण अविरोध 

गुंफा रोड , जोगेश्वरी ( पूर्व), मुंबई - ६० . 
५ श्री . नागोरी मनसुख कन्हैयालाल । प्लॉट क्र . ७, मदनव्हीला, हरदेवीबाई को - ऑप. सर्वसाधारण अविरोध 

हौ . सो.लि ., गुंफा रोड , जोगेश्वरी ( पूर्व), मुंबई- ६० . 
६ श्री . राठोड छगनलाल चुन्नीलाल प्लॉट क्र . २२, हरदेवीबाई को - ऑप. 

सर्वसाधारण अविरोध 
हौ . सो.लि ., गुंफा रोड, जोगेश्वरी ( पूर्व), मुंबई- ६० . 
श्रीमती मिस्त्री मिना रमेश १०३, गोपाल कुंज को - ऑप. हौ. सो .लि ., महिला राखीव अविरोध 

गुंफा रोड, जोगेश्वरी ( पूर्व), मुंबई- ६० . 
ज्याअर्थी, तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे व्यवस्थापक समिती सदस्य हे यथोचितरित्या निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे समिती गठित 
करणे आवश्यक असल्याने पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३ अअअ ( ५ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकार परत्वे मी , जे . डी. पाटील , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था के-पूर्व विभाग , मुंबई आदेश देतो की , हरदेवीबाई को - ऑप . हौ .सो.लि ., गुंफा रोड , जोगेश्वरी ( पूर्व), 
मुंबई- ६० . या संस्थेची उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेली व्यवस्थापक समिती यथोचितरित्या निवडून आलेली असल्याने समितीचे गठन झाल्याचे 
जाहीर करीत आहे . 

जे . डी . पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, के -पूर्व विभाग , मुंबई . 


भाग एक ( को .वि . पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ९- १५ , २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर , मुंबई यांजकडून 
वाचले. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३ अअअ मधील तरतुदी . 

(२ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम ६४ मधील तरतुदी. 
( ३ ) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . रासनिप्रा / कक्ष- २/मुंबई/ नि . का .मं ./ 

मंजूरी / आदेश / १८६६/२०१६ , दिनांक ३० मार्च २०१६ रोजीचे आदेश . 
( ४) श्री. डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे, निवडणूक निर्णय अधिकारी, मुंबई बंदर विश्वस्त कर्मचारी सह . पत .मर्या., मुंबई यांनी 

दिनांक ९ मे २०१६ रोजी सादर केलेला निवडणूक निकाल . 


क्रमांक जिउनि १/मुंबई /निवडणूक /मुंबई बंदर विश्वस्त क.प./ २०८५ / २०१६. -ज्याअर्थी, मुंबई बंदर विश्वस्त कर्मचारी सह . पत.मर्या., 
ठाकरसी हाऊस, बेर्लार्ड इस्टेट, मुंबई ४०० ००१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणीकृत आहे ; 
___ ज्याअर्थी, सदर संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीची पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणूक घेण्याकरिता वाचावे क्र . ३ अन्वये 
श्री. डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , उप निबंधक , सहकारी संस्था, ओ विभाग, मुंबई यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून मा . राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी नियुक्ती केलेली होती आणि ; 

___ ज्याअर्थी, श्री . डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे , निवडणूक निर्णय अधिकारी मुंबई बंदर विश्वस्त कर्मचारी सह . पत. मर्या., मुंबई यांनी सदर संस्थेची 
दिनांक ४ मे २०१६ रोजी निवडणूक झाल्याबाबतचा ई-१७ नमुन्यात निवडून आलेल्या उमेदवारांचा निकाल त्यांच्या नाव व पत्त्यासह या 
कार्यालयास दिनांक ९ मे २०१६ रोजी सादर केलेला आहे आणि ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम ६४ नुसार निवडून आलेल्या समिती सदस्यांची 
नावे त्यांच्या पत्त्यासह प्रसिद्ध करणे / जाहीर करणे आवश्यक आहे . 
त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहेत . 

आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अअअ (५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ 
चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मंगेश तिटकारे , जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर , मुंबई बंदर विश्वस्त कर्मचारी सह.पत . मर्या., ठाकरसी हाऊस, बेलार्ड इस्टेट , मुंबई ४०० ००१ या संस्थेचे 
खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदार संघातून सन २०१५- २०१६ ते सन २०२० -२०२१ या पाच वर्षांच्या 
(दिनांक ४ मे २०१६ ते ३ मे २०२१) कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत झाल्याचे जाहीर करीत आहे : 
अनुक्रमांक उमेदावारचे नाव 

उमेदवाराचा पत्ता 

मतदार संघ 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
आचरेकर विजय नारायण २१८, दोस्ती एकर्स दोस्ती डॉफोडिल्स को . ऑप .हौ . सो.लि ., सर्वसाधारण 

शेख मेस्त्री दर्गा रोड, अॅन्टॉप हिल , मुंबई ४०० ०३७. 
गावडे वसंत मारुती 

८ /१२१, रेनॉल्डस कॉलनी, तेजसनगर , एम .बी. पी.टी . कॉलनी सर्वसाधारण 

रेनॉल्डस रोड, अॅन्टॉप हिल, मुंबई ४०० ०३७. 
औटी जिजाभाऊ गणपत १/ २८ , एम. बी. पी.टी . कॉलनी, एकतानगर , जे.एम. राठोड मार्ग, सर्वसाधारण 

वाडीबंदर , माझगाव, मुंबई ४०० ००१. 
दुराफे अंकुश पुंडलीक ५ / ९, सदभावना नगर , एम. बी. पी.टी. कॉलनी , वडाळा ( पूर्व ) , सर्वसाधारण 

मुंबई ४०० ०३७ . 
कातुर्डे गणेश शशिकांत ११/ २२६, बी. पी.टी. नवीन कॉलनी, नाडकर्णी पार्क , 

सर्वसाधारण 
वडाळा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०३७ . 


१९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ९- १५ , २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 
(२) 
( ३ ) 

( ४ ) 


(१) 


परुळेकर हर्षद शंकर 


. 


नगारी अनिल नारायण 


डफळ अशोक शंकर 


तावडे संजय शांताराम 


घलटे इरफान लालामियाँ 


सी / २०३, सागरदर्शन को . ऑप .हौ. सो .लि ., मानपाडा रोड , 

सर्वसाधारण 
आयकॉन हॉस्पिटल, शिवाजी उद्योग नगर, डोंबिवली (पूर्व) , 
कल्याण, ठाणे ४२१ २०४ . 
घर क्र . ८६, मधला पाडा, खारदांडा, कोळीवाडा, कोटेश्वर भजन सर्वसाधारण 
मंडळ, खार ( प.), मुंबई ४०० ०५२ . 
११ / २२६ , बी. पी.टी. नवीन कॉलनी , नाडकर्णी पार्क , 

सर्वसाधारण 
वडाळा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०३७. 
आशाबाई चाळ, रूम नं . १३, सर्वोदय नगर, जे. एम . रोड , 

सर्वसाधारण 
भांडूप (प.), मुंबई ४०० ०७८ . 
एम . बी. टी . कॉलनी, एकता नगर , ९ / २० , दुसरा मजला, 

सर्वसाधारण 
बाडीबंदर , माझगाव, मुंबई ४०० ०१० . 
रूम नं . २५, सी ब्लॉक , वरळी पोलीस कॅम्प , 

महिला राखीव 
सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी , मुंबई ४०० ३० . 
१०३, अनुराग को . ऑप . हौ . सो.लि ., लिबर्टी गार्डन, रोड नं. ३ महिला राखीव 
मालाड (प.), मुंबई ४०० ०६४ . 
ए /१०१, अनिराज टॉवर को . ऑप. हौ. सो .लि ., एल. बी . एस. रोड , अनुसूचित 
काका पेट्रोल पंप समोर भांडूप (प.), मुंबई ४०० ०७८ . जाती/ जमाती. 
कर्म संकेत बिल्डिंग नं . १, खो . क्र . ३०४, ओ विंग , तिसरा माळा , इतर मागासवर्गीय 
समता को . ऑप.हौ . सो . लि ., कुर्ला ( पूर्व), नेहरूनगर , 

राखीव. 
मुंबई ४०० ०२४ . 

ओमकार रो हाऊस नं. सी -८३३, सेक्टर ७, खांदा कॉलनी , भटक्या विमुक्त 
न्यू पनवेल ( प.), ४१० २०६ . 

जाती / जमाती राखीव . 


परब ज्योती दीपक 


कर्णिक वैशाली हेमंत 


हिरे गजेंद्र तुळशिराम 


१४ 


गोलतकर हेमंत बाळकृष्ण 


१५ 


बंडगर बाबासाहेब विठ्ठलराव 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० मे २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


मंगेश तिटकारे, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) शहर, मुंबई . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९-१५, २०१६/ ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक , सहकारी संस्था, के ( पूर्व) विभाग , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई/ उपनि / के -पूर्व विभाग /निवडणूक / ८८३/ २०१६. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३अअअ 
( ५अ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जे. डी . पाटील, तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के ( पूर्व) विभाग , मुंबई हिंद सौराष्ट इंडस्ट्रीज को - ऑप . सोसायटी लिमिटेड, स्थित प्लॉट नं . ८५ -८६, अंधेरी -कुर्ला रोड , अंधेरी ( पू.), 
मुंबई ४०० ०५९ , या संस्थेची निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने जाहीर केलेल्या वर नमूद केलेल्या अविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारी अर्ज 
भरलेल्या १० पात्र उमेदवारांची सन २०१६- २०२१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी संचालक मंडळ सदस्य म्हणून निवड झाल्याची त्यांची नावे व 
पत्ते , मतदार संघनिहाय खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे : 
अनुक्रमांक उमेदावारचे नाव 

उमेदवाराचा पत्ता 

मतदार संघ 
___ ( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री. जैन बिजयकुमार क . बी / २१७, हिंद सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज को - ऑप . सोसायटी लिमिटेड , सर्वसाधारण 

स्थित प्लॉट नं . ८५- ८६ , अंधेरी-कुर्ला रोड , 

अंधेरी (पू.), मुंबई ४०० ०५९. 
२ श्री . कपूर संजय म . 

ओ / ११३, हिंद सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज को - ऑप . सोसायटी लिमिटेड , सर्वसाधारण 
स्थित प्लॉट नं . ८५ -८६, अंधेरी- कुर्ला रोड , 

अंधेरी ( पू.), मुंबई ४०० ०५९ . 
श्री . खोसला अंबरीश ज . सी / १०५ ,हिंद सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज को - ऑप. सोसायटी लिमिटेड , सर्वसाधारण 

स्थित प्लॉट नं . ८५ -८६, अंधेरी-कुर्ला रोड , 

अंधेरी ( पू.), मुंबई ४०० ०५९ . 
४ श्री . मेहता विशन रा . 

बी / १५, हिंद सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज को - ऑप. सोसायटी लिमिटेड , सर्वसाधारण 
स्थित प्लॉट नं . ८५-८६, अंधेरी -कुर्ला रोड, 

अंधेरी ( पू.), मुंबई ४०० ०५९ . 
५ श्री . मोरखिया तेजस प . ओ/ २१० ( अ), हिंद सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज को - ऑप . सोसायटी लिमिटेड, सर्वसाधारण 

स्थित प्लॉट नं . ८५-८६, अंधेरी-कुर्ला रोड , 

अंधेरी ( पू.), मुंबई ४०० ०५९ . 
६ श्री . नाईक सुदेश के . 

बी / २१८ ,हिंद सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज को - ऑप . सोसायटी लिमिटेड , सर्वसाधारण 
स्थित प्लॉट नं . ८५ -८६, अंधेरी- कुर्ला रोड , 

अंधेरी (पू.), मुंबई ४०० ०५९ . 
७ श्री. शहा अरविंद धी . 

ओ / २०१, हिंद सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज को - ऑप . सोसायटी लिमिटेड , सर्वसाधारण 
स्थित प्लॉट नं . ८५- ८६, अंधेरी -कुर्ला रोड, 

अंधेरी (पू .), मुंबई ४०० ०५९. 
८ श्री . सोजीत्रा परशोतम रा . सी / १०८, हिंद सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज को - ऑप . सोसायटी लिमिटेड , सर्वसाधारण 

स्थित प्लॉट नं . ८५ -८६, अंधेरी-कुर्ला रोड , 

अंधेरी ( पू.), मुंबई ४०० ०५९ . 
९ श्री . हुले रवींद्र ना . अ- २०७( अ),हिंद सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज को - ऑप . सोसायटी 

इतर मागासवर्ग 
लिमिटेड , स्थित प्लॉट नं. ८५- ८६, अंधेरी-कुर्ला रोड , 

राखीव. 
अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५९. 
१० श्रीमती कुटो मेलिसा मा . सी / ८ , हिंद सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज को - ऑप. सोसायटी लिमिटेड , महिला राखीव 

स्थित प्लॉट नं . ८५ -८६, अंधेरी-कुर्ला रोड , 
अंधेरी (पू.), मुंबई ४०० ०५९ . 


मुंबई , 


जे. डी . पाटील , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, के ( पूर्व) विभाग, मुंबई. 


दिनांक ११ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९- १५ , २०१६/ ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


२१ 


उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 
उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 
कागदपत्रे , दस्ताऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार 

वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 
____ हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
२१ डिसेंबर २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
संगमेश्वर ( देवरूख) यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिसं /विकास -१ / शापग्राबिसपतसं / अवसायन / अंतिम 
आदेश / सन २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२ ( २) व कलम १०३ ( १) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारा नुसार मी , प्रकाश लक्ष्मण 
जगताप सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर ( देवरुख ), ता . 
संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये शास्त्री परिसर ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पत पुरवठा संस्था मर्यादित , ता . संगमेश्वर , जि . 
रत्नागिरी नोंदणी क्र . आरटीजी / एसजीआर / आरएसआर/सीआर/ ६६० / 
२००१- २००२ / सन २००१ दिनांक १ जून २००१ या संस्थेचे कामकाज 

उक्त संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश 
कायम करण्यात येत आहे व याच अधिनियमातील कलम १०३ (१ ) 
अन्वये या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ लिपीक यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
। उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर, वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 
उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता, वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 
कागदपत्रे , दस्ताऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार 
वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे. 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
२१ डिसेंबर २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रकाश ल . जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 

ता . संगमेश्वर जि . रत्नागिरी . 


प्रकाश ल . जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, संगमेश्वर ( देवरुख), 

ता . संगमेश्वर जि . रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
संगमेश्वर ( देवरूख ) यांजकडून 

__ अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिसं / विकास -१ /मासेसपतसं / अवसायन / अंतिम आदेश / 
सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सुधारणा ) 
अधिनियम, २०१३ चे कलम १०२ ( २) व कलम १०३ (१ ) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारा नुसार मी , प्रकाश लक्ष्मण जगताप 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख), ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये मातृमंदिर सेवक सहकारी पत 
पुरवठा संस्था मर्यादित, देवरूख , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी नोंदणी 
क्र . आरटीजी / एसजीआर/ आरएसआर/ सीआर / ६६० / २००१- २००२ / 
सन २००१, दिनांक १६ ऑगस्ट १९८० या संस्थेचे कामकाज बंद करून 
उक्त संस्था अवसायनात घेणेबाबत वाचले क्र . २ ने निर्गमित केलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे व याच अधिनियमातील 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ लिपीक 
यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर, वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 
उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता, वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 
कागदपत्रे , दस्ताऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार 
वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
२१ डिसेंबर २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
संगमेश्वर ( देवरूख ) यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिसं /विकास -१/ कग्राबिसपतसं / अवसायन / अंतिम आदेश / 
सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सुधारणा ) 
अधिनियम, २०१३ चे कलम १०२ ( २ ) व कलम १०३ (१) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रकाश लक्ष्मण जगताप , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, संगमेश्वर ( देवरुख ), ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये कडवई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पत पुरवठा संस्था मर्यादित , तुरळ , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी नोंदणी 
क्र . आरटीजी / एसजीआर / आरएसआर /सीआर/ ६६० / २००१- २००२ / 
सन २००१ दिनांक २४ जुलै २००० या संस्थेचे कामकाज बंद करून 
उक्त संस्था अवसायनात घेणेबाबत वाचले क्र . २ ने निर्गमित केलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे व याच अधिनियमातील 
कलम १०३(१) अन्वये या उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था यांची 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


प्रकाश ल . जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 

ता . संगमेश्वर जि . रत्नागिरी . 


भाग एक ( को . वि . पु .) - ४अ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०१६/ ज्येष्ठ १९ - २५, शके १९३८ 


या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ लिपीक यांची अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर, वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 
उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता, वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 
कागदपत्रे, दस्ताऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार 
वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे. 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
२१ डिसेंबर २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
संगमेश्वर ( देवरूख) यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिसं /विकास -१/ कारामऔउसस / अवसायन / अंतिम आदेश / 
सन २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सुधारणा ) 
अधिनियम, २०१३ चे कलम १०२ (२ ) व कलम १०३ ( १) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रकाश लक्ष्मण जगताप , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, संगमेश्वर ( देवरुख ), ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये कोकणराणी महिला औद्योगिक 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, फणसट , ता . संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी 
नोंदणी क्र . आरटीजी / एसजीआर/ पीआरडी / आय / ६४४ / २००१-२००२ , 
दिनांक १ जानेवारी २००२ या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत वाचले क्र . २ ने निर्गमित केलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करण्यात येत आहे व याच अधिनियमातील कलम 
१०३ ( १) अन्वये या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ लिपीक यांची 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 
उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तु, कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 
कागदपत्रे , दस्ताऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार 
वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
२१ डिसेंबर २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रकाश ल . जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, संगमेश्वर ( देवरुख ), 

ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी . 


प्रकाश ल. जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ), 

ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
संगमेश्वर ( देवरूख ) यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिसं /विकास- १/ सताचामावाससं / अवसायन / अंतिम आदेश 
सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२ ( २ ) व कलम १०३ ( १) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारा नुसार मी , प्रकाश लक्ष्मण जगताप 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ), ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये संगमेश्वर तालुका चालक मालक 
वाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित , संगमेश्वर , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी 
नोंदणी क्र . आरटीजी / एसजीआर / जीएनएल / ओ/ ६४४ / २००५ / ०६ , 
दिनांक १८ जुलै २००५ या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत वाचले क्र . २ ने निर्गमित केलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करण्यात येत आहे व याच अधिनियनातील कलम १०३ 
( १) अन्वये या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ लिपीक यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर, वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 
उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता, वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 
कागदपत्रे , दस्ताऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार 
वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
२१ डिसेंबर २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
संगमेश्वर ( देवरूख ) यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिसं /विकास -१/ श्रमऔउससं / अवसायन / अंतिम आदेश / 
सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२ ( २ ) व कलम १०३ ( १) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारा नुसार मी , प्रकाश लक्ष्मण जगताप , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, संगमेश्वर ( देवरुख), ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये श्रमिक महिला औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , देवरूख, ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी नोंदणी 
क्र . आरटीजी / एसजीआर /पीआरडी / आय / ६४२/ २००१- २००२, दिनांक 
५ मार्च २००१ या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था अवसायनात 
घेणेबाबत वाचले क्र . २ ने निर्गमित केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम 
करण्यात येत आहे व याच अधिनियमातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये 


प्रकाश ल . जगताप , 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ), 

ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९- १५ , २०१६/ ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 


२३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 
संगमेश्वर ( देवरूख) यांजकडून 

उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
अंतिम आदेश 

मालमत्ता, वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 
क्रमांक सनिसं /विकास -१ / साफूविविसग्राभा / अवसायन / अंतिम 

कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार 
आदेश / सन २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 
( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२ ( २ ) व कलम १०३ (१ ) 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानसार मी . प्रकाश लक्ष्मण जगताप २१ डिसेबर २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, संगमेश्वर ( देवरुख ), ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये सावित्रीबाई फूले विद्यालय विद्यार्थी 

प्रकाश ल . जगताप , 
सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित , देवरूख, ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी 

सहायक निबंधक , 
नोंदणी क्र . आरटीजी / एसजीआर /सीओएन / ६४२ / २००२- २००३ , 

सहकारी संस्था, संगमेश्वर ( देवरुख ) , 
दिनांक ३० एप्रिल २००२ या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था 

__ ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी . 
अवसायनात घेणेबाबत वाचले क्र . २ ने निर्गमित केलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करण्यात येत आहे व याच अधिनियमातील कलम १०३ 
( १) अन्वये या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ लिपिक यांची अवसायक 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

संगमेश्वर ( देवरूख) यांजकडून 

अंतिम आदेश 
__ उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 
उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 

क्रमांक सनिसं/विकास -१/ सतास्वसेससंम / अवसायन / अंतिम आदेश / 
मालमत्ता , वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , सन २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सुधारणा ) 
कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार 

अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२ ( २ ) व कलम १०३ (१ ) अन्वये 
वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 

मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रकाश लक्ष्मण जगताप सहायक 
___ हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 

निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख), ता . संगमेश्वर , जि . 
२१ डिसेंबर २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये संगमेश्वर तालुका स्वयंरोजगार सेवा 

सहकारी संस्था मर्यादित, देवरूख, ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी नोंदणी 
प्रकाश ल . जगताप , 

क्र . आरटीजी / एसजीआर / जीएनएल / ओ / ६३९ / २०००- २००१, दिनांक 

२७ नोव्हेंबर २००० या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था 
सहायक निबंधक , 

अवसायनात घेणेबाबत वाचले क्र . २ ने निर्गमित केलेला मध्यंतरीय 
सहकारी संस्था, संगमेश्वर ( देवरुख) , 

आदेश कायम करण्यात येत आहे व याच अधिनियमातील कलम १०३ 
ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी. 

(१ ) अन्वये या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ लिपिक यांची अवसायक 

म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 
संगमेश्वर ( देवरूख) यांजकडून 

उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
अंतिम आदेश 

मालमत्ता , वस्तु, कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 
क्रमांक सनिसं /विकास-१/ वामऔउससंम / अवसायन / अंतिम आदेश / 

कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार 

__ वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे 
सन २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सुधारणा ) 
अधिनियम, २०१३ चे कलम १०२ ( २) व कलम १०३ ( १) अन्वये 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानसार मी . प्रकाश लक्ष्मण जगताप सहायक २१ डिसेबर २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 
निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ), ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये वाघजई महिला औद्योगिक उत्पादक 

प्रकाश ल . जगताप , 
सह. संस्था मर्यादित , किंजळे , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी नोंदणी 

सहायक निबंधक , 
क्र . आरटीजी / एसजीआर /पीआरडी / आय/ ६४१ / २००० - २००१, दिनांक 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) , 
१६ सप्टेंबर २००० या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था 

ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी . 
अवसायनात घेणेबाबत वाचले क्र . २ ने निर्गमित केलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करण्यात येत आहे व याच अधिनियमातील कलम १०३ 
(१ ) अन्वये या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ लिपिक यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ९-१५, २०१६/ ज्येष्ठ १९ - २५ , शके १९३८ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ लिपीक यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
संगमेश्वर ( देवरूख) यांजकडून 

करीत आहे . 
अंतिम आदेश 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर, वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 
क्रमांक सनिसं /विकास- १/ सस्वससंमसा / अवसायन / अंतिम आदेश / उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
सन २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सुधारणा ) 

मालमत्ता, वस्तू, कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 
अधिनियम, २०१३ चे कलम १०२(२ ) व कलम १०३(१ ) अन्वये मला 

कागदपत्रे, दस्ताऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रकाश लक्ष्मण जगताप, सहायक 

वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 
निबंधक सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख), ता . संगमेश्वर , हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
जि . रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये संमृध्दी स्वयंरोजगार सहकारी २१ डिसेंबर २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 
संस्था मर्यादित , साखरपा, ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी नोंदणी 
क्र . आरटीजी / एसजीआर/ जीएनएल / ओ / ६४१/ २००२- २००३ दिनांक 

प्रकाश ल . जगताप , 
१९ ऑगस्ट २००२ या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था 

सहायक निबंधक . 
अवसायनात घेणेबाबत केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 

सहकारी संस्था, संगमेश्वर ( देवरुख) , 
येत आहे व याच अधिनियमातील कलम १०३( १ ) अन्वये या 

ता . संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी . 
कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ लिपीक यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 
उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर, वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 

संगमेश्वर ( देवरूख ) यांजकडून 
मालमत्ता, वस्तू, कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 

___ अंतिम आदेश 
कागदपत्रे, दस्ताऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार क्रमांक सनिसं /विकास -१ / लसकृऔससं / अवसायन / अंतिम आदेश / 
वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे. सन २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सुधारणा ) 
___ हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक अधिनियम, २०१३ चे कलम १०२(२ ) व कलम १०३( १) अन्वये मला 
२१ डिसेंबर २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रकाश लक्ष्मण जगताप सहायक 

निबंधक सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) , ता . संगमेश्वर , 
प्रकाश ल . जगताप , 

जि . रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये लक्ष्मी सहकारी कृषि औद्योगिक 

सह संस्था मर्यादित , कोडीवरे , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी 
सहायक निबंधक , 

नोंदणी क्र . आरटीजी / एसजीआर / पीआरडी/ आय / ६४० / १९९९ - २००० 
सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ), 

दिनांक २२ डिसेंबर १९९९ या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था 
ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी . 

अवसायनात घेणेबाबत केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 

येत आहे व याच अधिनियनातील कलम १०३( १ ) अन्वये या 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ लिपिक यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
संगमेश्वर ( देवरूख ) यांजकडून 

करीत आहे. 
अंतिम आदेश 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 
क्रमांक सनिसं / विकास-१/ मामाऔउससं / अवसायन / अंतिम आदेश / उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
सन २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सुधारणा ) मालमत्ता , वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०२ ( २ ) व कलम १०३ ( १ ) अन्वये मला कागदपत्रे, दस्ताऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रकाश लक्ष्मण जगताप सहायक वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन करावयाचा आहे . 
निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख), ता . संगमेश्वर , ___ हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
जि . रत्नागिरी या अंतिम आदेशान्वये मार्लेश्वर मागासवर्गीय औद्योगिक २१ डिसेंबर २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , देवळे , ता . संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी 
नोंदणी क्र . आरटीजी / एसजीआर /पीआरडी / आय / ६४७/ २०११-१२ 

प्रकाश ल . जगताप , 
दिनांक १५ मार्च २०१२ या संस्थेचे कामकाज बंद करून उक्त संस्था 

सहायक निबंधक , 
अवसायनात घेणेबाबत केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) , 
येत आहे व याच अधिनियमातील कलम १०३( १ ) अन्वये या 

ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी . 


अनु 


अपिल 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ९- १५ , २०१६/ ज्येष्ठ १९ - २५, शके १९३८ २५ 

जिल्हाधिकारी, रायगड - अलिबाग यांचे कार्यालय 

प्रारुप अधिसूचना 
क्रमांक साशा./कार्या-ब-२ / अधिसूचना / २०१६. - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ ( २०१५ चा महा . ३१ ) च्या कलम ३(१ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा, याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त 
महसूल कार्यालयामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम आणि द्वितीय 
प्राधिकारी याबाबी खालील परिशिष्टांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 

परिशिष्ट 
लोकसेवेचा लोकसेवा पदनिर्देशित 

प्रथम अपिल 

द्वितीय 
क्रमांक तपशील पुरविण्यासाठी अधिकाऱ्याचे 

अधिकाऱ्याचे 
विहित केलेली 

पदनाम 

पदनाम अधिकाऱ्याचे 
कालमर्यादा 

पदनाम 
( दिवस ) 

( ३ ) 
१ उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल ३० संबंधित जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी अपर विकास 

संहिता, १९६६ च्या कलम ४४अ च्या तथा शा.नि. क्र. एनएपी. २०१५ / प्र.क्र . २८ / जिल्हाधिकारी आयुक्त तथा 
तरतुदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर 

टी - १, दिनांक ३१ मार्च २०१५ अन्वये तथा समन्वय अध्यक्ष , 
सुरू करणे त्याकरिता आवश्यक 

गठित जिल्हास्तरावरील औद्योगिक अधिकारी, मैत्री कक्ष 
अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्ध 

अकृषिक वापर सहाय्यभूत समितीचे मैत्री कक्ष 
करून देणे . 

अध्यक्ष 
२ औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची ३० ( १) तहसीलदार ५०० ब्रास 

अपर 

विकास 
परवानगी ( गौण खनिज उत्खनन ) 

( २ ) उपविभागीय अधिकारी २००० जिल्हाधिकारी आयुक्त 
ब्रास 

तथा समन्वय तथा अध्यक्ष 

अधिकारी, मैत्री मैत्री कक्ष 
( ३ ) जिल्हाधिकारी २५००० ब्रास पर्यंत कक्ष विकास प्रधान सचिव 

आयुक्त तथा ( महसूल ) 

अध्यक्ष, मैत्री कक्ष 
३ औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन 

उप विभागीय अधिकारी संबंधित अपर विकास 
वापरण्याकामी बिगर अधिसूचित 

महसूल विभाग . 

जिल्हाधिकारी आयुक्त तथा 
वृक्ष तोड परवानगी 

तथा समन्वय अध्यक्ष , मैत्री 
अधिकारी, मैत्री कक्ष . 
कक्ष. 


अलिबाग , 
दिनांक १ जून २०१६ . 


शीतल तेली - उगले, 
जिल्हाधिकारी , रायगड , 

अलिबाग . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ९-१५ , २०१६/ ज्येष्ठ १९ - २५, शके १९३८ 
OFFICE OF THE COLLECTOR , RAIGAD - ALIBAG 

NOTIFICATION 


No .GB/ B - 4 /Notification /2016 . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 
3 of the Maharashtra Right To Public Services Ordinance , 2015 (Mah .Ord .No . V of 2015 ), I, the 
Collector of Raigad District , hereby notify the public services rendered by the office of the Collector 
through the subordinate Revenue offices, along with the stipulated time limits for providing 
such public services , the Designated officers , First Appellate Authorities and Second Appellate 
Authorities , as specified in the Schedule appended herewith , for the purposes of the said 
Ordinance : 


Public Services 


Sr. 
No. 


Schedule 
Designated 

Officer 


First Appellate 

Officer 


Time 
limit for 
providing 
services 
(Days ) 


Second 
Appellate 
Officer 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


1 


30 


To Provide Official/ 
authenticated 
information to the 
concerned 
entrepreneur so as 
to enable him to 
make use of land for 
industrial purpose 
on his own as per 
section 44A of 
MLRC , 1966 . 
Permission degging 
land (Minor Mineral 
Extraction ) 
industrial purpose . 


Additional Collector Additional Development 
of Concerned District Collector & Commisioner 
cum Chairman Industrial Nodel officer & President 
non -agricultural use “ Maitri kaksh ” “Maitri kaksh ” 
facilitation Committee 
constituted as per G . R . 
No. NAP - 2015 /CR - 28 / T - 1, 
dated 31st March 2015 . 


30 


( 1 ) Tahasildar 500 brass Additional 
( 2 ) Sub -Divisional Collector and 
Officer 2000 brass Nodel officer 

“ Maitri kaksh ” 
( 3 ) Collector 25000 brass Development 

Commissioner 
and President 

“Maitri kaksh ” 
Sub - Divisional Officer Additional 
of concerned revenue Collector and 
sub -division . 

Nodel officer 
“Maitri kaksh ” 


Development 
Commisioner 
and President 
“Maitri kaksh ” 
Principal 
Secretary 
( Revenue ) 


3 


30 


Permission to cut 
any non - scheduled 
tree for making use 
of land for industrial 
purpose 


Development 
Commisioner 
and President 
“Maitri kaksh ” 


Alibag , 
dated 1st June 2016 . 


SHEETAL TELI-UGALE , 
Collector, Raigad - Alibag . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


